महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई 
खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांची 
पदे दि.१/९/२०२१ ते दि.२८/२/२०२२ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत........... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२१/प्र.क्र.9४/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२१/प्र.क्र.9७४/५स, 
दि.३०/३/२०२१ 
3) सहकार आयुकत व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-४/सह.न्याय/अस्थायी पदे/ 
मुदतवाढ/७००/२०२१, दि.३१/८/२०२१ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/८/२०२१ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांची पदे 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.३०/३/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.३१/८/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली होती. प्रशासकीय कारणास्तव सदर दोन सदस्यांची पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक 
असून, त्यांना सन २०२१-२०२२ करीता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सदर १८५ अस्थायी पदांना 
दि.१/९/२०२१ ते २८/२/२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र.३ च्या दि.३१/८/२०२१ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतिबंधास 
उच्चस्तर सचिव समितीने दि.२१/१/२०११ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सुधारीत 
आकृतिबंधाचा शासन निर्णय दि.५/५/२०११ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून सुधारीत आकृतिबंधामध्ये 
उक्त अस्थायी पदांचा समावेश आहे. वित्त विभागाच्या दि.१/९/२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
आकृतीबंधाचा दर तीन वर्षानी आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दि.५/५/२०११ नुसार 
निर्गमित केलेल्या आकृतीबंधास दि.५/५/२०१४ रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मुख्यसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेस्तव वित्त विभागास 
सादर करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१०/८/२०२१ नुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१/९/२०२१ ते 
दि.२८/२/२०२२ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दरम्यानच्या काळात 
सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता 
घ्यावी sant बाबही शासन निर्णयात नमुद केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२१/प्र.क्र.७४/५स 


सबब, शासन निर्णय दि.५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश 
आहे, या अटीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील 
दोन सदस्यांच्या पदांना दि.१/९/२०२१ ते दि.२८/२/२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. यावर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक व्ही-२, ०१-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१) संचालन व 
प्रशासन (०१) (०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (२४२५ ०१०२)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२०२२ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.१०/८/२०२१ शासन निर्णयान्वये विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९२२१५४७०५३३०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Pallavi Kishor Kolekai 


Pallavi Kishor ७७४५ 


'9c9fe547ea6b606f742ced2d6ebfd2c68412e49f 
cd 


2.5. 
2 20 
01062e9c78c46 1 6d627a8cf0a5b109edc1a7 1/926 
d0f92b84ddfcfc6c858 


2021.09.22 15:48:32 +05'30' 


(पल्लवी कोळेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई. 

विभागीय सहनिबंध सहकारी संस्था (प्रशासन), पुणे/नागपूर 

सदस्य, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई खंडपीठ पुणे / नागपूर द्वारा- प्रबंधक 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ 2, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे /नागपूर. 

९. वित्त विभाग (व्यय - २ / अर्थसंकल्प - १९), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अवर सचिव १५-स/ १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

११. निवडनस्ती - कार्यासन ५स. 


oc 4N AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


